श्री. मच्छिंद्र दत्तात्रय डोके , 

माजी प्रमुख लिपिक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालय, मुंबई यांच्या मुलीच्या आजारावरील 
वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीस मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: वैखप्र-२०२०/प्र.क्र.६४/व्यशि.४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २८.०१.२०२२ 


वाचा :-१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.एमेजी-१०९९/प्र.क्र.४०/ 
आरोग्य-०३, दिनांक २९.०७.१९९९. 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.एमएजी-२००५/९/प्र.क्र.१/ 
आरोग्य-३, दिनांक १९.०३.२००५. 
३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.वैखप्र-०११/प्र.क्र.३३३/ 
११/राकावि-२, दिनांक १६.११.२०११. 
४) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. बैठक २०१३/प्र.क्र.३५३/१३/ 
राकावि-२, दि. ०४.०४.२०१४ 
५) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.वैखप्र-२०१६/प्र.क्र.१६/ 
२०१६/राकावि-२, दिनांक १६ मार्च २०१६. 
६) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.वैखप्र-२०१६/प्र.क्र.२८५/राकावि-२, 
दि.२८.०९.२०१६ 
७ सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.वैखप्र-२०१८/प्र.क्र.४८८/ 
२०१८/राकावि-२, दि.०६.०६.२०१९ 
८) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे दि.२७.०२.२०२०, दि.१७.१२.२०२० व दि.१४.०१.२०२२ चे पत्र 
९) उपसंचालक आरोग्य सेवा यांनी त्यांच्या दि.०३.१२.२०२१ रोजी प्राप्त झालेले 
अभिप्राय (या कार्यासनास दि.१६.१२.२०२१ रोजी प्राप्त). 
शासन निर्णय :- 
१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्याकडून प्राप्त 
झालेल्या संदर्भ क्र.८ अन्वये प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार श्री. मच्छिद्र दत्तात्रय डोके, माजी प्रमुख 
लिपिक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई, यांच्या मुलीच्या आजारापणासाठी आयुष 
हॉस्पिटल, कल्याण, जि.ठाणे या खाजगी रुग्णालयात Acute Myciod Leukumia (Blood Cancer) या 
आजारासाठी वैद्यकीय प्रतिपुर्तीचा प्रस्ताव उपसंचालक आरोग्य सेवा रुग्णालये राज्य स्तर, मुंबई यांचे 
कडे संदर्भ क्र.४ अन्वये तपासण्याकरिता सादर केला असता त्यांच्या दि.०३.१२.२०२१ अन्वये परिगणना 
करण्याच्या अधीन राहून मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मुंबई 
यांनी त्यांच्या दि.१४.०१.२०२२ अन्वये देय रकमेची परिगणना करुन प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः वैखप्र-२०२०/प्र.क्र.६४/व्यशि.४ 


श्री. मच्छिद्र दत्तात्रय डोके, माजी प्रमुख लिपिक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई, यांच्या 
मुलीच्या आजारापणासाठी आयुष हॉस्पिटल, कल्याण, जि.ठाणे या खाजगी रुग्णालयात Acute Myciod 
Leukumia (Blood Cancer) या आजारासाठी दि. २०.०३.२०१६ ते दि. ११.०४.२०१६ या आंतररुग्ण 


कालावधीत उपचार करण्यात आले. या उपचारासाठी ५,८७,५४२/-इतका खर्च झालेला असून 
खालीलप्रमाणे परिगणना केल्यानुसार रु. ५,३१,८२७/-इतक्या वैद्यकीय प्रतिपूर्ती खर्चाच्या रकमेस 


मान्यता देण्यात येत आहे. 
अ.क्र तपशिल संचालक व्य.शि.व उपसंचालक ऱोरा 
प्र. यांनी प्रस्तावित आरोग्य सेवा 
केलेली यांच्या 
वैद्य.प्रतिपूतीखर्चाची | मान्यतेनुसार/ 
एकूण रक्‍्कम/ खर्च शासन 
च आदेशानुसार 
विकत संचालक व्य.शि.व 
प्र. यांनी परिगणना 
केल्यानुसार 
वैद्य.प्रतिपूर्तीची 
रक्‍कम (रुपये) 

1. रुग्णालयातील वास्तव्य ६९,०००/- ६९,०००/- १००% शासन निर्णय 
कालावधी रु.३,०००/- दि.१९.३.२००५ नुसार 
प्रतिदिवस याप्रमाणे २३ दिवस 
अतिदक्षता कक्ष 

2. । रुग्णालयातील आंतररुग्ण १,२७,९५०/- १,१५,१५५/- ।९० % शासन निर्णय 
कालावधीतील औषधोपचार व दि.१९.३.२००५ नुसार 
तपासण्यावरील खर्च 

3. औषधांवर झालेला खर्च ३,८६,३०२/- ३,४७,६७२/- ।९० % शासन निर्णय 

दि.१९.३.२००५ नुसार 

१ अग्राहय रक्‍कम | शि 
पावती नसल्यामुळे रु.१,७५०/- 

+ रु.३६६/--- Registration Fee 

रु.२००/- + Mask, Clohex 

Mouth Wash, Dettol, Syrup, 

Dettol रु.१,९(७४/- 

एकूण 5,८७,५४२/- ५,३१,८२७/- 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः वैखप्र-२०२०/प्र.क्र.६४/व्यशि.४ 


२. सदरचा आजार सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.एमएजी-२००५/९/प्र.क्र.१/ 
आरोग्य-३, दिनांक १९.०३.२००५. मधील गंभीर आजार भाग-२ मधील अनु.क्र.५ मध्ये मोडत असल्याचे 
त्यांच्या दि.०९.०५.२०१७ अन्वये प्रमाणित केले आहे. 


३. यावरील येणारा खर्च श्री. मच्छिद्र दत्तात्रय डोके, माजी प्रमुख लिपिक, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई, यांचे वेतन ज्या ळेखाशिर्षाखाळी खर्ची टाकण्यात येत आहे, त्याच 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येऊन मंजूर असलेल्या अनुदानातून सदरचा खर्च भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय मा. प्रधान सचिव olareg विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग यांच्या 
मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०१२८१७५१५९७६०३ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRABHAKAR A 
SANKHE 


(प्रभाकर संखे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- संचालनालयामार्फत 
१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
(मूळ देयकांसह) 

२. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३. अधिदान व लेखा कार्यालय, वांद्रे, मुंबई-५१ 

४. निवासी लेखाधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

५. महालेखापाल (लेखा व परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

६. श्री. मच्छिद्र दत्तात्रय डोके, माजी प्रमुख लिपिक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालय, मुंबई, यांना सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांचेमार्फत 

७. निवड नस्ती (व्यशि -४) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


